महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः नासेमं १०२३/प्र.क्र.१४१/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ : शासन आदेश क्र.उसप १३२२/प्र.क्र.२/का.१४, दि.२०.०५.२०२२. 


आदेडा 


श्री.चंद्रकांत अरूण विभूते हे दि.२७.०६.२०१५ पासून शास्त्रज्ञ श्रेणी-१, पर्यावरण व 

वातावरणीय बदल विभाग या पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. त्यानंतर संदर्भाधीन 
आदेशान्वये श्री. विभूते यांना उप सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांना सदर पदावर प्रपत्र 
बढती देण्यात आली असून या प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.२०.११.२०२२ रोजी संपुष्टात आलेला 
आहे. 
२. आता या आदेशान्वये, श्री.चंद्रकांत अरूण विभूते, उप सचिव यांच्या पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभागातील शास्त्रज्ञ श्रेणी-१ या पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीस आतापर्यंतच्या 
मुदतवाढीस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच, या प्रतिनियुक्‍तीस दि.३१.०५.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२९१४३१५६०५०७ हा आहे. सदर 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MAI 


NE 
Vi N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 défaéffel2 
ht 


2ad5¢605c23, postalCode=400032, st=M: 


EBFB7A9970706B2C9983, -VINAYAK BABURAO Mi 


BABU RAO MAN E serialNum ber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899F 468 
ANE 


ste: 2024.02.29 14:41:17 +05'30° 


(fa. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स/प्र.स. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 
सह/उप सचिव (आस्थापन), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


Cc “७ A -O 


५. श्री. चंद्रकांत अ. विभूते, उप सचिव तथा शास्त्रज्ञ श्रेणी-१, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग. 


६. निवडनस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


